कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांच्या 
बदल्या व नियुक्त्या. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०१८/(८३/२०१८)/आ (वर्ग-१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २८ मार्च, २०१८. 


शासन आदेशा :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार 


व सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने जलसंपदा विभागातील कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गातील 


अधिकाऱ्याच्या बदलीने नियुक्त्या / पदस्थापनेत बदल खाली दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहेत:- 


अ.क्र. घिकाऱ्यांचे सध्या धारण करी बदलीने नियुक्तीचे पद प्र 
नाव असलेले पद 
1 १_| २ ३ PB 4 
हि , | श्री. विनायक TORT अभियंता, TORT अभियंता, बदली 
प्रल्हादराव पांढरे लघु पाटबंधारे विभाग, मुख्य ce परिक्षक, जल व | अधिनियमातील 
जिल्हा परिषद, औरंगाबाद | सिंचन महाराष्ट्र राज्य, कलम yy) नुसार 
औरंगाबाद रिक्‍त पदी. 


२.  श्री.पांढरे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर अन्य अधिकाऱ्याच्या नियुक्‍तीबाबतचे आदेशा 


स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


३. संबंधीत अधिकाऱ्यास नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त 


केळे आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर sic याबाबत शासनास 


doesttclass1.wrd @maharashtra.gov.inUl ई-मेल संकेतस्थळावर त्वरित कळवावे. 


४. संबंधीत अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु 


नये. तसेच म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली 


झालेल्या अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते 


संबंधीत अधिकाऱ्यास मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली 


झालेल्या अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जांची दखल घेण्यात येणार नाही. 


५. सदरहू बदली आदेशानुसार तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही 


प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) 


शासन आदेशा क्रमांकःएलटीएस-२०१८/(८३/२०१८)/आ.(वर्ग-१) 


नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द 


शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


६. सदर झासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१८० २२८१५३००४७६२७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sunil Gangaram Gangarkar 
५ . | G DN: c=IN, ment tra, 
=Wate 
u n | a n g a ra गी ee c 00032, ‘ Naharashit, 
G k 2 1 2fidfer 829bc2f439e33adb2e 
3f823a285cfade8149e690564bc1 3f6, cn=Sunil 
angarkar co ala 
Date: 2018.03.28 15:31:52 +05'30' 


(सु.गं. TRA) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. प्रधान सचिव (जलसंपदा)/ सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प 
समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. प्रधान सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सर्वकार्यकारी संचालक / महासंचालक, जलसंपदा विभाग. 

४. सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई . 

५. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

६. मुख्य अभियंता, लघु सिंचन (जलसंधारण), पुणे. 

७. सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 

९. खाजगीसचिव, मा. मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. खाजगी सचिव, मा.मंत्री (जलसंधारण), मंत्रालय, मुंबई. 

११. खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा),मंत्रालय, मुंबई. 

१२. संबंधीत अधिकारी. 

१३. संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१४. सर्व कार्यासने जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

१५. कार्यासन आ (वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


